Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , 


अंक ४५ ] गुरुवार 


ते 


बुधवार , नोव्हेंबर ८-१४ , 

२०१८/ कार्तिक १७-२३ , शके 


१ ९ ४० 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये १०.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


पृष्ठे 
१-५ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-७ 


शासकीय 


अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५४४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि -८८५-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक ७७१-२०१७, दिनांक १६-०८-२०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


अ .-एक -१ ( १८३७). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ८-१४ , २०१८/ कार्तिक १७-२३ , 


शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे पुर्णा प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण 
नालीकरीता निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे ; 


आणि म्हणून , 

, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमांअन्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघुसिंचन कामे, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१४-२०१५, गाव- काजळी , तालुका- चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती. 

अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित संपादन क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२३ 


० १२ 


२ 


२२३ पैकी 


०३ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


० १५ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
पुर्णा मध्यम प्रकल्प, ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती . 
पुर्णा प्रकल्पाच्या लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण नालीकरीता 
लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( यामध्ये आर्थिक , रोजगार विषयक , पायाभूत सुविधा , 
सोई व इतर सुविधा) 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
[ सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही.] 


दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ८-१४ , २०१८/ कार्तिक १७-२३ , शके १ ९ ४० 


३ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५४५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि-८२२-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनकि प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिचा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत 
नाही . त्याची कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापण होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पुर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-४७-२००७-२००८ , मौजा-बोराळा, तालुका- चांदूरबाजार, जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४० / १ अ 


० २६६ 


२ 


४१/१ 


० ११२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ८-१४ , २०१८ / कार्तिक १७-२३ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


आर 


• 


३ 


४१/ १ अ 


० ०२६ 


४ 


४२/२ 


० ०७३ 


५ 


४२/३ 


० १८६ 


६ 


४३/२ 


० ०५६ 


७ 


४५/१ 


००१० 


८ 


४५/ १ क 


००१० 


९ 


४ ९ / ३ 


० ०५५ 


१० 


५०/१ 


० ०४४ 


११ 


५१/१ 


००२८ 


१२ 


० ०३५ 


५१/२ 
५४/३ 


१३ 


० ०८० 


१४ 


५४/२ 


० ०८१ 


१५ 


५५/ १ अ 


0 ०७३ 


१६ 


५५/ १ ब 


० ०३७ 


१७ 


५५/२ 


० ० ९ ५ 


१८ 


५६ 


० १ ९ ४ 


१ ९ 


५७ 


० १०३ 


२० 


५/१ 


० ००८ 


२१ 


५ ९ / १ 


० १२० 


भूसंपादनाचे एकूण 

क्षेत्र 


१६९ २ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग , अचलपूर . 
बोराळा ते खराळा मार्गाचे बांधकामाकरिता मौजा- बोराळा 
अस्तीत्वात असलेले पांधन रस्त्याचेविस्तारीकरण बोराळा ते खराळा हे गांव शहरी विभागाला 
जोडले जाईल व त्यामुळे सामाजिक जनतेला लाभ होईल . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भूसंपादीत सर्हे क्रमांक मधील जमिनीमध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिकरणाने : भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व 
त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व 
वन विभाग मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचने अन्वये 
सामाजिक प्रमाण निर्धारणातुन सुट देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ८-१४ , २०१८/ कार्तिक १७-२३ , शके १ ९ ४० 


५ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम प्रस्तावात नमूद भूसंपादित सर्वे क्रमांक मधील जमीन 

प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित 
जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक 

नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली आहे त्या : निरंक 

अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , अचलपूर 

यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 


अभिजीत बांगर , 


दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५४६ . 


समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : १. उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांचे पत्र क्र . अ.का- भूसं- कावि -३१८७-२०१८, दिनांक ०६-०९ -२०१८ . 

२. शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एल.क्यू.एन.१२-२०१३ -प्र.क्र .१९ ०- अ- २- भाग-१२ , दिनांक ०९ -०५-२०१४ . 
३. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ . 
४. नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १९( ७) चे परंतुक . 

भू.सं.प्र.क्र . ३६-४७-२००७-०८ मौजा खराळा, ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती , बोराडा - खराळा रस्त्याचे कामामधील प्रकरणामध्ये 
भूसंपादन कार्यवाही पुनश्चः सुरू करण्यास परवानगी मिळणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक अ.का. प्र.अ.- भूसंपादन - कावि -८१८-२०१८. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भिय पत्राचे अनुषंगाने , बोराडा - खराळा रस्त्याचे कामाकरीता खाजगी जमीन संपादित करणेकरीता मौजा बेलोरा 
या भूसंपादन प्रकरणांअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , अचलपूर यांचेकडील भू.सं.प्र.क्र . ३६-४७-२००७-०८ , मौजा खराळा, 
ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती ह्या प्रकरणामध्ये भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ अंतर्गत कलम ४ , अधिसूचना दिनांक ०६-०६-२०१३ व कलम ६ ची 
अंतिम प्रसिद्धी दिनांक ०१-०७-२०१४ ला करण्यात येवून कलम ९( १) (२ ) चे चौकशी नोटिस बजावण्यात आल्या , त्यावर प्राप्त आक्षेपाचा निपटारा 
संबंधित यंत्रणेकडून आक्षेप पूर्तता अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले तसेच कलम ४ अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर संबंधित यंत्रणेस संबंधित 
प्रकरणामध्ये लागणारा निधी वारंवार मागणी करण्यात येऊन सुद्धा प्रकरणामध्ये यंत्रणेकडून विहित मुदतीमध्ये निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रकरणामध्ये 
पुढील कार्यवाही करता आली नाही. त्यामुळे दिनांक ०१-०७-२०१५ ला प्रकरण प्रारुप निवाडा स्तरावर व्यपगत झाले आहे . 

ज्याअर्थी, नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २४ अन्वये पूर्वीचा भूसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन कार्यवाही 
होवून कलम ११ अन्वये निवाडा दिलेला नसेल तर या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईनिर्धारित करण्याची तसेच निवाडा ५ वर्षापेक्षा आधी 
दिलेला असेल परंतु जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला नसेल व संबंधित भूधारकांस मोबदला नुकसान भरपाई प्रदान केली नसेल अशा परिस्थितीमध्ये या 
आधी करण्यात आलेली संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया व्यपगत झाल्याचे मानण्यात येईल , अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची दिनांक ११-०९-२०१५ चे राजपत्रकात प्रसिद्ध अधिसूचना क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७( भाग २)-अ-२ , 
दिनांक ११-०९-२०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १०००० हे. आर क्षेत्रापर्यंतचे क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेला भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित 
केलेले आहे . 


अ .- एक -२ ( १८३६ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ८-१४ , २०१८/ कार्तिक १७-२३ , 


शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये भूसंपादन कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे. 


त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणांमध्ये वरीलप्रमाणे, विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम 
१९( ७) अंतर्गत तरतूदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समुचित शासन म्हणून उपरोक्त प्रकरणामध्ये भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत कलम ११ 
अधिसूचना प्रसिद्धी करणेबाबत तसेच सदर आदेशाची प्रत जिल्हा कार्यालयाचे वेबसाईट वर प्रसिद्धीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 
भूसंपादन प्रकरणामध्ये सर्व संबंधितांनी योग्य कार्यवाही करावी. 


याबाबत 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १५४७. 


वाचा : १. उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांचे पत्र क्र . अ.का- भूसं - कावि -३१८६-२०१८, दिनांक ०६-०९-२०१८ . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ . 


३. नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ चे कलम १९( ७ ) चे परंतुक . 


भू.सं.प्र.क्र . १५-४७-२०१५-१६, मौजा बेलोरा , ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती, बेलोरा -बोराडा रस्त्याचे कामामधील प्रकरणामध्ये 
भूसंपादन कार्यवाही करीता 

मुदतवाढ 

मिळणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक अ.का.-प्र.अ.- भूसंपादन - कावि -८१९-२०१८ . – 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भिय पत्राचे अनुषंगाने , बेलोरा-बोराडा रस्त्याचे कामाकरीता खाजगी जमीन संपादित करणेकरीता मौजा बेलोरा या 
भूसंपादन प्रकरणाअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर यांचेकडील भू.सं.प्र.क्र . १५-४७-२०१५-१६, मौजा बेलोरा , 
ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती ह्या प्रकरणामध्ये भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ मधील कलम ११, अधिसूचना दिनांक १५-०३-२०१७ ला प्रसिद्ध करण्यात येऊन तद्नंतर कलम १५(१) (२) च्या नोटिस काढून संबंधीत सर्व 
भूधारकांना बजावण्यात आल्या त्यावर प्राप्त आक्षेपाचा निपटारा संबंधीत यंत्रणेकडून आक्षेप पूर्तता अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले तसेच 
कलम ११ अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर संबंधित यंत्रणेस संबंधित प्रकरणामध्ये लागणारा निधी वारंवार मागणी करण्यात येऊन सुद्धा प्रकरणामध्ये यंत्रणेकडून 
विहित मुदतीमध्ये निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रकरणामध्ये पुढील कार्यवाही करता आली नाही , त्यामुळेदिनांक १५-०३-२०१८ ला प्रकरण कलम १९ 
स्तरावर व्यपगत होत असल्याने भूसंपादन कायदा, २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४ ब, दिनांक ०१-०८-२०१६ प्रमाणे नियम 
१४( १) मधील परंतुकानुसार भूमी संपादनाच्या खर्चासंबंधिची ३० टक्के इतकी बिन व्याजी रक्कम अधिनियमाच्या कलम १ ९ अधिसूचना प्रसिद्ध 
करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक असून उर्वरित ७० टक्के रक्कम निवाडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय अंतिम निवाडा 
कार्यवाही करता येत नाही, अशी तरतूद आहे . संबंधित दोन्ही प्रकरणामध्ये कलम ११ अधिसूचना व्यपगत दिनांकापासून उपरोक्त अधिसूचनेमध्ये 
विहित १२ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रकरणामध्ये मुदतवाढ देता येणार नाही. 


ज्याअर्थी, नविन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ( ७) चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार समुचित शासन कलम ११ चे प्रसिद्धीनंतर कलम 
१९ अधिसूचना १२ महिन्यांच्या आत प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . तसे न झाल्यास प्रकरणामध्ये कार्यवाहीबाबत कालावधी योग्य कारणांसह पुढे 

अशी तरतूद 

आहे. 


वाढवू शकते . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची दिनांक ११-०९ -२०१५ चे राजपत्रकात प्रसिद्ध अधिसूचना क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७( भाग २ )-अ -२ , 
दिनांक ११-०९ -२०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १०००० हे. आर क्षेत्रापर्यंतचे क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेला भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित 
केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये भूसंपादन कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, धारणी यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ८-१४ , २०१८/ कार्तिक १७-२३ , शके १ ९४० 


७ 


त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणांमध्ये वरीलप्रमाणे, विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम 
१९( ७) अंतर्गत तरतूदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समुचित शासन म्हणून कलम ११ चे प्रसिद्धीनंतर कलम १९ अधिसूचना काढण्याची मुदत (१२ 
महिने) संपल्यानंतर तसेच प्रकरणामध्ये कार्यवाहीबाबत भूसंपादन कायदा, २०१३ मध्ये समुचित शासनाचे वतीने मुदतवाढ प्रदान करण्याचा १२ महिने 
कालावधीसुद्धा संपल्यामुळे उपरोक्त प्रकरणामध्ये भूसंपादन कायदा, २०१३ अंतर्गत कलम ११ अधिसूचना फेर प्रसिद्धी करावी. सदर आदेशाची 
प्रत जिल्हा कार्यालयाचे वेबसाईटवर प्रसिद्धीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. याबाबत भूसंपादन प्रकरणामध्ये सर्व संबंधितांनी योग्य कार्यवाही 
करावी. 


अमरावती : 


अभिजीत बांगर , 


दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ . 


समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५४८ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक कली - भूसंपादन - कावि - ७६६-२०१८ . - 


या कार्यालयाची कलम १९ ची अधिसूचना भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-४७-२०१६-१७, मौजा मंगी, तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ ही 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक ऑगस्ट २३-२९ , २०१८ ला पृष्ठ ९-१० , अनुक्रमांक ९ ७० वर प्रसिद्ध झालेली 
आहे. 


सदर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये पृष्ठ ९ वर अनुसूची एक चे वर जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे असे प्रसिद्ध झाले आहे . 


या ऐवजी 


जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्याकरीता उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव, जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे असे वाचावे . 


राळेगाव : 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


हेमंत गांगुर्डे, 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , 

राळेगाव . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


